प्रति, 


सन २०१९-२० या वर्षासाठी भारतरत्न 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास 


योजनेंतर्गत कामांना मंजुरी. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक), क्रमांक: सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ जुलै,२०२०. 


वाचा : १. शासन निर्णय, क्रमांक: दवसू-२०१५/प्र. क्र. ३४७/अजाक, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
२. शासन निर्णय,सम क्रमांक, दिनांक २६ व ३१ मार्च, २०२०. 

प्रस्तावना: 

राज्यातील ग्रामीण व नागरी क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्ती/गावांचा विकास 
करण्यासाठी या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांना शासन स्तरावरुन 
मान्यता देऊन या योजनेंतर्गत घ्यावयाची कामे, अंमलबजावणी यंत्रणा व इतर निकष निश्चित करण्यासाठी भारतरत्न डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना सन २०१८-१९ पासून राबविण्याचा निर्णय शासनाने उपरोक्त वाचा १च्या 
शासन निर्णयान्वये घेतलेला आहे. त्यानुसार मा. लोकप्रतिनिधींनी (आमदार/खासदार) यांनी सुचविलेल्या ग्रामीण व 
नागरी भागातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यामधील कामांना शासनाने उपरोक्‍त वाचा २ अन्वये मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. वाचा २च्या शासन निर्णयास शासन मान्यतेने शुध्दीपत्रक काढण्यात येत आहे. 


सोबत असलेल्या परिशिष्ट “अ” नुसार. 
2. सदर शुध्दीपत्रकान्वये बदल केलेल्या कामांबाबत कार्यान्वयीन यंत्रणेकडून आणि/किंवा जिल्हाधिकारी 


यांचेकडून शासन निर्णय, दिनांक २६ व ३१ मार्च,२०२०प्रमाणे जर कार्यवाही सुरु करण्यात आलेली असेल तर असा बदल 
करण्यात येऊ नये. 
३. सुधारीत (बदल केलेली) कामे ही अनुसूचित जाती व नवबौध्द वस्तीतीलच आहेत, याची संबंधित प्रादेशिक उप 
आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग यांनी खात्री करावी. 
४. सदर शुध्दीपत्रकासाठी सर्व बाबी/कार्यपध्दती सदर शुध्दीपत्रकाचा मूळ शासन निर्णय, दिनांक २६ व ३१ 
मार्च,२०२०प्रमाणेच राहिल. 
सदर शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक) महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२००७०७१२४०१२१७२२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
(शुध्दीपत्रक) डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, क वा 
००७०-५१-५५ 
Maharashtra, OU = Social Justice and 


Special Assistance Department 
Date: 2020.07.07 12:58:29 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
सर्व मा. संसद सदस्य आणि विधानपरिषद/सभा सदस्य, 
मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 


Cc “७ A -0 


मा.मुख्य मंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक), क्रमांकः सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक 


५. मा.उप मुख्य मंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
६. मा.मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

७. मा.मंत्री, महसूल यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

८. मा.मंत्री, ग्रामविकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

९. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. मा.मंत्री, अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
११. मा.राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१२. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

१३. मा. प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. मा. सचिव (सामाजिक न्याय), सा.न्या. व वि.स.विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१५. आयुक्‍त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१६. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
१७. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१८. सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, 

१९. सर्व सहाय्यक AYA SA कल्याण, 

२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२१. निवडनस्ती (अजाको). 


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेच्या कामांना मंजुरीबाबत दिनांक २६ ATA, 20QT शासन निर्णयात बदल 


केलेल्या शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक), 
क्रमांक : सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक, दिनांक ०७ जुले, २०२०चे 
परिशिष्ट “अ 
जिल्हा परभणी 
(रुपये लाखात) 
दिनांक २६ मार्च,२०२०च्या झासन निर्णयातील तपशील बदल केलेला तपशील 
अ.क्र कामाचे नाव मंजूर निधी | वितरीत | अ.क्र कामाचे नाव मंजूर निधी वितरीत 
रुपये । निधी रुपये रुपये । निधी रुपये 
१७१३। आसेगाव, ता.जितुर, जि.परभणी सी.सी.रोड, | १५.०० ६.०० १. मौजे मुरुंबा, ता.जि. परभणी येथे सी.सी.रोड करणे. १०.०० ४.०० 
नाली, पेवरब्छॉक 
१७१४ | निळा, ता. पुर्णा, जि.परभणी सी.सी.रोड, १५.०० ६.०० २. मौजे मुरुंबा, ता.जि.परभणी येथे पेव्हर ब्लॉक टाकणे.| १०.०० ४.०० 
नाली, पेवरब्छॉक 
१७१५ | कावलगाव, ता. पुर्णा, जि.परभणी १५.०० ६.०० ३. मौजे मुरुंबा, ता.जि.परभणी येथे सी.सी.नाली १०.०० ४.०० 
सी.सी.रोड, नाली, पेवरब्लॉक बांधकाम करणे. 
१७१६ | कानेगाव, ता. पुर्णा, जि.परभणी सी.सी.रोड १५.०० ६.०० ४. मौजे तटटुजवळा, ता.जि. परभणी येथे सी.सी.रोड १०.०० ४.०० 
करणे. 
१७१७ | खुजडा, ता. पुर्णा, जि.परभणी स्मशान भुमी व | १५.०० ६.०० ५. मौजे तटटुजवळा, ता.जि. परभणी येथे सी.सी.नाळी | १०.०० ४.०० 
नाली बांधकाम बांधकाम करणे. 
१७१८ | फुकटगाव, ता. पुर्णा, जि.परभणी १५.०० ६.०० ६. मौजे तटटुजवळा, ता.जि. परभणी येथे स्मशानभूमी | १०.०० ४.०० 
सी.सी.रोड, नाली, पेवरब्लॉक सुशोभीकरण करणे. 
१७१९ | खडाळा, ता. पुर्णा, जि.परभणी सी.सी.रोड, १५.०० ६.०० ७. मौजे तटटुजवळा, ता.जि. परभणी येथे पेव्हर ब्लॉक | १०.०० ४.०० 
नाली, पेवरब्छॉक टाकणे. 
१७२० | धसाडी, ता.जि. परभणी अण्णाभाऊ साठे १५.०० ६.०० ८. मौजे मांगणगाव, ता.जि. परभणी येथे सी.सी.रोड T | १०.०० ४.०० 
सभागृह नाली बांधकाम करणे. 


9029 | आगलगाव, ता.जि. परभणी नाली व पेवर १५.०० ६.०० 
ब्लॉक 
१७२२ | STATI (बलस), ता. पुर्णा, जि.परभणी १५.०० ६.०० 


सी.सी.रोड, नाली, पेवरब्छॉक 


९. मौजे नांदापूर, ता.जि. परभणी येथे सी.सी.रोड करणे. 


१०. मौजे समसापूर, ता.जि. परभणी येथे सी.सी.नाली 
बांधकाम करणे. 

११. मौजे समसापूर, ता.जि. परभणी येथे पेव्हर ब्लॉक 
टाकणे. 

१२. मौजे पिंगळी कोथळा, ता.जि. परभणी येथे 
सी.सी.रोड बांधकाम करणे. 

१३. मौजे पिंगळी कोथळा, ता.जि. परभणी येथे 
सी.सी.नाली बांधकाम करणे. 

१४. मौजे पिंगळी कोथळा, ता.जि. परभणी येथे पेव्हर 
ब्लॉक टाकणे. 

१५. मौजे धार, ता.जि. परभणी येथे सी.सी.रोड बांधकाम 
करणे. 


१०.०० 


१०.०० 


१०.०० 


१०.०० 


१०.०० 


१०.०० 


१०.०० 


४.०० 


४.०० 


४.०० 


४.०० 


४.०० 


४.०० 


४.०० 


वी Digitally signed by Sunil D Sardar 
DN: CN = Sunil D Sardar, C = IN, S= 

S U al | | D S a rd ar Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Social Justice and 


Special Assistance Department 
Date: 2020.07.07 12:59:03 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेच्या कामांना मंजुरीबाबत दिनांक २६ मार्च,२०२०च्या शासन निर्णयात बदल केलेल्या 


शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक), 


क्रमांक : सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक, दिनांक ०७ जुले,२०२०चे 


परिशिष्ट “अ 
जिल्हा अहमदनगर 


(रुपये लाखात) 
दिनांक २६ मार्च,२०२०च्या शासन निर्णयातील तपशील बदल केलेला तपशील 
अ.क्र कामाचे नाव मंजूर Pet) वितरीत | अ.क्र कामाचे नाव मंजूर निधी वितरीत 
रुपये । निधी रुपये रुपये । निधी रुपये 
१२०७। वडनेर, ता. राहुरी, जि. अहमदनगर येथे १०.०० ४.०० वडनेर, ता. राहुरी येथील डॉ.आंबेडकर वसाहत येथे १०.०० ४.०० 
जुना वरशिंदे रस्ता कॉक्रीटीकरण. अनुसूचित जाती व नवबौध्दांच्या स्मशानभूमीचा विकास 
करणे. 
१२०८ पिप्री अवघड, ता. राहुरी, जि. अहमदनगर १०.०० ४.०० | १२०८ पिपरी अवघड, ता. राहुरी येथीळ कांबळे वस्ती येथे १०.०० ४.०० 
येथे बाचकर वस्ती रस्ता खडीकरण/ रस्ता खडीकरण/रस्ता काँक्रीटीकरण करणे. 
कॉक्रीटीकरण. 
9208 | बाभूळगाव, ता. राहुरी, जि. अहमदनगर येथे | १०.०० ४.०० | १२०९| बाभूळगाव, ता. राहुरी येथील गावठाणातील गट नं. ६ १०.०० ४.०० 
माने वस्ती रस्ता काँक्रीटीकरण. मधील अनुसूचित जाती व नवबौध्दांच्या स्मशानभूमीचा 
विकास करणे. 
१२११| सडे, ता. राहुरी, जि.अहमदनगर येथे २.०० ०.८० सडे ता. राहुरी येथील अनुसूचित जाती व नवबौध्दांच्या | ४.०० १.६० 
बाचकर वस्ती सौर पथदिवे बसविणे. वस्तीमध्ये नवीन पाणी पुरवठा करणे. 
9292] सडे, ता. राहुरी, जि.अहमदनगर येथे २.०० ०.८० 
बाचकर वस्ती गटार लाईन करणे. 


Digitally signed by Sunil D S; 


Sunil D Sardar ६४५४ 


S = Maharashtra, O 
J 


artm: 
2020.07.07 12:59:17 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


id 


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेच्या कामांना मंजुरीबाबत दिनांक 39 मार्च,२०२०च्या शासन निर्णयात बदल 


केलेल्या शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक), 
क्रमांक : सावियो-२०२०/प्र.क्र.३६/अजाक, दिनांक ०७ जुले, २०२०चे 
परिशिष्ट “अ 
दिनांक 39 मार्च,२०२०च्या शासन निर्णयातील तपशील बदल केलेला तपशील 
अ.क्र कामाचे नाव मंजूर Pet) वितरीत | अ.क्र कामाचे नाव मंजूर निधी वितरीत 
रुपये । निधी रुपये रुपये । निधी रुपये 
४५७ | मौजे तोंडचिर, ता. उदगीर, जि. लातूर येथे २५.०० | ८.७५ ४५७ | गौतमनगर, लातूर शहर येथील समाजमंदिर येथे लाईट २५.०० ८.७५ 
पेव्हर ब्लॉक व सी.सी.रोड तयार करणे. फिटींग करणे, सी.सी.टी.व्ही कॅमेरा व सुशोभिकरण 
करणे. 


Sunil D Sardar 


Digitally signed by Sunil D Sardar 


Date: 2020.07.07 12:59:29 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


DN: CN = Sunil D Sardar, C = IN, S = Maharashtra, 
O = Government Of Maharashtra, OU = Social 
Justice and Special Assistance Department 


भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेच्या कामांना मंजुरीबाबत दिनांक २६ मार्च,२०२०च्या शासन निर्णयात बदल केलेल्या 


शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक), 
क्रमांक : सावियो-२०२०/प्र.क्र.3६/अजाक, दिनांक ०७ जुले, २०२०चे 
परिशिष्ट “अ 
जिल्हा नाशिक 
(रुपये लाखात) 
दिनांक २६ मार्च,२०२०च्या शासन निर्णयातील तपज्ील बदल केलेला Tales 
अ.क्र. कामाचे नाव मंजूर । वितरीत | अ.क्र. कामाचे नाव मंजूर fret) वितरीत 
निधी निधी रुपये | निधी रुपये 
रुपये | रुपये 
८४७ । प्र. राज्य मार्ग ३ ते पेठगल्ली wea] 900.00] ४०.०० | ८४७ प्र. राज्य मार्ग ३ ते वॉर्ड क्रमांक ४ डा. १००.०० ४०.०० 
काँक्रिटीकरण करणे आंबेडकरनगर रस्ता काँक्रिटीकरण करणे- 
कि.मी.०/०० ते ०/२६२ 
८४८ | मराठा संकुल ते थोरात घरापर्यंत WAT] १००.००१ ४०.०० | ८४८ |W. राज्य मार्ग ३ ते वार्ड क्रमांक ४ S.| १००.०० ४०.०० 
काँक्रिटीकरण करणे आंबेडकरनगर रस्ता काँक्रिटीकरण करणे- 
कि.मी.०/२६२ ते ०/५४२ 
८४९ अंबादास बोरसे ते संत रोहिदास सभागृह| १००.०० ४०.०० ८४९ प्र. राज्य मार्ग ३ ते वॉर्ड क्रमांक ४ डॉ. 900.00) ४०.०० 
रस्ता काँक्रिटीकरण करणे आंबेडकरनगर रस्ता काँक्रिटीकरण करणे- 
कि.मी.०/५४२ ते ०/८५६ 
८५० | कोचरगाव, ता. दिंडोरी येथे हायमास्ट 4.00] २.०० ननाशी, ता. दिंडोरी येथील बस स्टंड ते अनुसूचित ३०.०० १२.०० 
बसविणे जाती वस्ती रस्ता तयार करणे. 
८५१ | चिचखेड, ता. दिंडोरी येथे हायमास्ट 4.00] २.०० 


बसविणे 


८५२ | Meat आंबेडकरनगर, a. दिंडोरी येथे ५.०० २.०० 
हायमास्ट बसविणे 


८५३  जातखेड, ता. दिंडोरी येथे हायमास्ट ५.०० २.०० 
बसविणे 


८५४ | कवडासर आंबेडकरनगर, ता. दिंडोरी ५.०० २.०० 
येथे हायमास्ट बसविणे 


८५५ । देवसाने, a. दिंडोरी येथे हायमास्ट ५.०० २.०० 
बसविणे 


९०९ | तिसगाव, ता. दिंडोरी येथे स्मशानभूमीला | १५.०० ६.०० चिचखेड,ता. दिडोरी येथे ज. स्वा. सभागृह ३५.०० १४.०० 
वॉल कंपाऊंड बांधणे बांधकाम करणे. 


९१० | तिसगाव, ता. दिडोरी येथे मागासवर्गीय २०.०० ८.०० 
वस्ती ते ग्रामपंचायतीकडे जाणारा रस्ता 


काँक्रिटीकरण करणे 
९७३ | तिसगाव, ता. दिंडोरी येथे स्मशानभूमीला | २५.००, १०.०० | ९७३ | ओझरखेड, ता. दिंडोरी येथील भिमाईनगर वस्तीत" २५.०० १०.०० 
वॉल कंपाऊंड बांधणे रस्ता काँक्रिटीकरण करणे व मुलभूत सुविधा 
पुरविणे. 
९७४ | हस्ते दुमाला, ता. दिडोरी येथे 24.00] १०.०० | ९७४ | qu, ता. दिंडारी येथील अनुसूचित जाती व| 24.00] १०.०० 
स्मशानभूमीला वॉल कंपाऊंड बांधणे नवबौध्द वस्ती ते नाशिक कळवण रोड तयार 
करणे. 


Digitally signed by Sunil D Sardar 
. : CN = Suni ardar, C = IN, S = Maharashtra, O = 
S U al | | D S a rd alr Government Of Maharashtra, OU = Social Justice and 
Special Assistance Department 


Date: 2020.07.07 12:59:44 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


